RNI No . MAHBIL / 2009 / 29236 
Reg. No. MCS/ 167/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक ५१] 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २१- २७, २०१७/ अग्रहायण ३०-पौष ६, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन | 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 
वाचावे. -( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक 

___ क्रमांक एडीएम / १८४/ १५६( २), दिनांक १९ मार्च १९६८ . 

( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ / प्र. क्र . १२० /१५ -स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
वाचले . - ( १) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका / डी - ४ / ना . पत / क . १५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 

( २ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत / डी - ४ /पतसंस्था / का . क . १५६ / ११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ 
( ३) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 

कार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ८ - सआ / वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/ २०१६ , 
दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . पतसंस्था/ सआ-५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , पुष्पक को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी मर्यादित , मुंबई यांचे दिनांक ६ जून २०१७ चे पत्र व 
त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स . आ .-५ / का . क . १५६ / पुष्पक को / २०१७ / १८९४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था), महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये पुष्पक को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी मर्यादित , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६(१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

व्याप्ती 
__ ( २ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . उद्धव सदाशिव भोसले 

शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई , नवी मुंबई 
श्री . चंद्रशेखर सुरेश ढमाळ 

शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी रायगड, ठाणे 
श्री . कमलाकर वसंत पवार 

शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 
___ ४ . श्री . राहुल तानाजी मरगजे 

शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे, नगर . 

( १ ) 
भाग एक ( म .उ. वि .) - १ 


&cix 


सातारा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २१- २७, २०१७/ अग्रहायण ३० - पौष ६, शके १९३९ 

(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

___ ( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३ , ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

___ (६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेला अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
__ ( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 
___ ( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी पुष्पक को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी 
मर्यादित , मुंबई ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

___ ( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 
___ ( १४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची 
जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा . 

ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , 

सहकारी संस्था ( पतसंस्था), 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१७ . 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २१ - २७, २०१७/ अग्रहायण ३० - पौष ६, शके १९३९ ३ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 
वाचावे. - (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक 

क्रमांक एडीएम/ १८४ /१५६( २), दिनांक १९ मार्च १९६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ /प्र.क्र . १२० / १५ -स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना. बँका/ डी- ४ / ना . पत / क.१५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना. पत / डी - ४ /पतसंस्था / का . क. १५६/ ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेरिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचेपरिपत्रक जा.क्र . ८-सआ / वैधा .कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/ २०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६. 
( ७ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती/ २०१७ , 

दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
वाचावे. - (८ ) व्यवस्थापक पारनेर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. पारनेर, जि . अहमदनगर यांचेकडील पत्र 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स . आ . ५ / का . क . १५६ / पारनेर पत पत / २०१७ / १८६५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये पारनेर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., पारनेर, जि . अहमदनगर या संस्थेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१ ) 
व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ. क्र . अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १) 

( २ ) 
१ श्री . तबाजी सिताराम काणे वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी अहमदनगर , पुणे जिल्ह्यापुरते . 
२ श्री . राजेंद्र यशवंत खोसे वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी ठाणे, मुंबई जिल्ह्यापुरते . 

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

(३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ नुसार कार्यवाही करावी . तसेच 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 
भाग एक ( म. उ.वि .) -१अ 


व्याप्ती 


___ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २१ -२७, २०१७/ अग्रहायण ३० - पौष ६, शके १९३९ 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेला अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये)” असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी पारनेर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्या., पारनेर , जि . अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 


ज्ञानदेव मुकणे, 

अपर निबंधक, 
सहकारी संस्था ( पतसंस्था), 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


पुणे , 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २१ - २७, २०१७/ अग्रहायण ३० - पौष ६, शके १९३९ 


५ 


MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 

Amendment to the Rules of Procedure 
No . ROP /2017/II. — In exercise of its functions as stipulated in Article 320 of the Constitution 
of India , the Maharashtra Public Service Commission hereby makes the following rules further 
to amend the Maharashtra Public Service Commission Rules of Procedure 2014 , namely : 


1 . These rules may be called , " The Maharashtra Public Service Commission Rules of 
procedure (Amendment), - Rules 2017 . 


2 . These rules shall be deemed to have come into force from 25th September 2017 . 
3 . In Rule 8 , sub - clause ( ii ) shall be substituted as under : 

“ (ii )( a ) While shortlisting candidates for the Main Examination from the Preliminary 
Examination , the cut- off line of marks shall be fixed in such a manner that the number of 
candidates available for the Main Examination shall be 12 times of the number of posts 
available for recruitment. 

(6 ) After fixing the cut-off line of marks as at ( a ) above , it should be ensured that the 
available candidates for each category are 12 times the number of posts advertised in the 
respective category . If the number of candidates is short of 12 times of the posts advertised , 
the cut- off line ofmarks so fixed shall be brought down so as to have 12 times candidates in 
each respective category . 

(c ) The additional candidates so qualified for the Main Examination by relaxing the cut 
off line, as per clause (b ) above shall be eligible only for the posts of their respective category .” 


PRADEEP KUMAR , 

Secretary , 
Maharashtra Public Service Commission , 

Mumbai. 


Mumbai, 
Dated 6th December 2017 . 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २१ - २७, २०१७/ अग्रहायण ३० - पौष ६, शके १९३९ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 
वाचावे. - (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक 

क्रमांक एडीएम /१८४ / १५६( २), दिनांक १९ मार्च १९६८ . 

( २ ) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ / प्र. क्र . १२० / १५- स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
वाचले . - (१ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना . बँका/ डी - ४ / ना . पत / क . १५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 

( २) सहकार आयुक्त कार्यालयाचेपरिपत्रक जा .क्र . ना . पत / डी -४ /पतसंस्था/ का . क . १५६ / ११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ८ - सआ/ वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६ / २०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६. 
( ५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कळस उत्कर्ष सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई यांचे दिनांक ६ जून २०१७ चे पत्र व 
त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था/ स. आ .५ / का . क . १५६ / कळस उत्कर्ष पत / २०१७/ १७७५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था), 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये कळस उत्कर्ष सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/ कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ . क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

व्याप्ती 
( ४ ) 

( ५ ) 
१. श्री. यशवंत जनाजी गाडगे 

सरव्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, रायगड, ठाणे 
२. श्री . धनंजय दगडु गलांडे 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, रायगड, ठाणे 
(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 


( ३ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २१ - २७, २०१७/ अग्रहायण ३०- पौष ६, शके १९३९ 


७ 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

___ ( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

(८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 
____ ( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी कळस उत्कर्ष सहकारी पतपेढी मर्यादित , 
मुंबई ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 
___ ( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 
___ ( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

(१४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची 
जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा . 

ज्ञानदेव मुकणे, 

अपर निबंधक , 

सहकारी संस्था ( पतसंस्था), 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७. 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे, 


पन रा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २१ - २७, २०१७/ अग्रहायण ३० - पौष ६, शके १९३९ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 
वाचावे. - (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक 

क्रमांक एडीएम / १८४ / १५६( २ ) , दिनांक १९ मार्च १९६८ . 

( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ / प्र. क्र. १२० /१५-स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
वाचले . -(१) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र. ना. बँका/ डी - ४ / ना . पत / क. १५६/ प्रशिक्षण/ ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 

( २ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचेपरिपत्रक जा.क्र . ना . पत / डी - ४ /पतसंस्था/ का . क . १५६/ ११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ३) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२ /२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ८ -सआ / वैधा. कार्य व अवसा. काम /कलम १५६/ २०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ५ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती / २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनसहकार्य सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई यांचे दिनांक ६ जून २०१७ चे पत्र व 
त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स. आ .- ५ / का . क. १५६ / जनसहकार्य पत / २०१७/ १८५६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था), 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये जनसहकार्य सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

व्याप्ती 

( ३ ) 
१. श्री . सतिश वसंतराव यादव 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, रायगड , 

ठाणे, पुणे . 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ प्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच 
कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , 
दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे 
कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना प्रपत्र १, २, ३, ४ व ५ सोबत जोडलेला आहे . 

(६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २१- २७, २०१७/ अग्रहायण ३० - पौष ६, शके १९३९ ९ 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

(८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम , १९६१ चे नियम १०७ अन्वये )” असे लिहावे. 

___ ( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी जनसहकार्य सहकारी पतपेढी मर्यादित , 
मुंबई ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

(१२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

(१३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

(१४ ) संस्थेने या कार्यालयाच्या दिनांक ६ नोव्हेंबर १९८५ च्या आदेशानुसार सरचार्ज आकारणी करून ती संबंधितांकडून वसूल करून 
शासन कोषागारात तात्काळ भरणा करावी. संस्थेकडे थकीत असलेली व शासनास यापूर्वी भरणा न केलेली सरचार्जची संपूर्ण रक्कम भरण्याची 
जबाबदारी संस्थेच्या संचालक मंडळाची व व्यवस्थापकांची वैयक्तिकरित्या राहील याची नोंद घेऊन तातडीने वसूल सरचार्ज शासकीय 
कोषागारात भरणा करावा . 

ज्ञानदेव मुकणे, 

अपर निबंधक , 
पुणे, 

सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१७ . 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


भाग एक ( म .उ. वि .) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २१ -२७, २०१७/ अग्रहायण ३०- पौष ६, शके १९३९ 


संकीर्ण अधिसूचना 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE , 
Read : High Court Notification A -3902 /2017, dated , 7th July 2017 . 

I 
No. A - 3902 /2017 / 2808 . — The High Court has been pleased to cancel the entry at Sr. No. 1 
of Part -I in the High Court Notification of even number , dated 7th July 2017 in respect of 
transfer and posting of Shri Mahavir M . Gadiya , Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nagpur as Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Ahmednagar and on retention to post him as Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nagpur vice Shri A . H . Baig . 

II 
The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in 
the order as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Shri A . H . Baig , 

2nd Joint Civil Judge, Junior Division 
Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur vice Shri S . D . Kurane 
Nagpur. 
2 . Shri Shri S . D . Kurane , 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur vice Shri P . B . Remane . 
Nagpur. 
Shri P . B . Remane, 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class, 

Nagpur vice Shri O . N . Mantri . 
Nagpur . 
4 . Shri Shri O . N . Mantri, 

5th Joint Civil Judge , Junior Division 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class, 

Nagpur vice Shri Pankaj P . Naigaonkar . 
Nagpur. 
5 . Shri Pankaj P . Naigaonkar, 

6th Joint Civil Judge , Junior Division 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur vice Smt. N . N . Bedarkar . 
Nagpur. 
6 . Smt. N .N . Bedarkar, 

7th Joint Civil Judge , Junior Division 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class, 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur vice Shri M . R . Washinkar. 
Nagpur . 
Shri M . R . Washimkar, 

8th Joint Civil Judge , Junior Division 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur vice Shri I. A . Rajjak Marchiya . 
Nagpur. 
Shri I. A . Rajjak Marchiya , 

9th Joint Civil Judge , Junior Division 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class, 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur vice Smt. D . M . Shinde . 
Nagpur. 


and Judicial Magistrate, First Class, 


civil Judge, Junior Division and 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २१ - २७, २०१७/ अग्रहायण ३० - पौष ६, शके १९३९ ११ 
Name and Present Posting 

New Posting 
9. Smt. D . M . Shinde , 

10th Joint Civil Judge, Junior Division 
9th Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur vice Shri N . B . Jadhav . 
Nagpur. 
10 . Shri N . B . Jadhav , 

11th Joint Civil Judge, Junior Division 
10th Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur vice Shri A . O . Jain . 
Nagpur. 
11. Shri A . O . Jain , 

12th Joint Civil Judge , Junior Division 
11th Joint Civil Judge, Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate, First Class , 

Nagpur vice Shri M . T . Kharade. 
Nagpur. 
12 . Shri M . T . Kharade, 

13th Joint Civil Judge , Junior Division 
12th Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur vice Shri P . A . Munaf Shahzad . 
Nagpur. 
13 . Shri P . A . Munaf Shahzad , 

14th Joint Civil Judge , Junior Division 
13th Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur vice Shri Vinod V . Patil . 
Nagpur. 
14 . Shri Vinod V . Patil , 

15th Joint Civil Judge , Junior Division 
14th Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur vice Shri Shaikhbabaso S . Patil . 
Nagpur . 
15 . Shri Shaikhbabaso S . Patil , 

16th Joint Civil Judge , Junior Division 
15th Joint Civil Judge, Junior Division and and Judicial Magistrate, First Class, 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur vice Shri D . A . Tiwari. 
Nagpur . 
16 . Shri D . A . Tiwari, 

17th Joint Civil Judge , Junior Division 
16th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate, First Class , 

Nagpur vice Shri S . M . Tamgadge . 
Nagpur . 
17. Shri S . M . Tamgadge, 

18th Joint Civil Judge , Junior Division 
17th Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur vice Smt. U . M . Vaidya . 
Nagpur. 
18 . Smt. U . M . Vaidya , 

19th Joint Civil Judge , Junior Division 
18th Joint Civil Judge, Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur vice Shri G . M . Nadaf. 
Nagpur . 
19 . Shri G . M . Nadaf , 

20th Joint Civil Judge , Junior Division 
19th Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur vice Shri B . D . Tare . 
Nagpur. 


भाग एक ( म. उ.वि . ) - २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २१ -२७, २०१७/ अग्रहायण ३० - पौष ६, शके १९३९ 


New Posting 


21st Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Nagpur vice Smt. S . J . Shinde . 


22nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Nagpur vice Smt. S . S . Jain . 


23rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Nagpur vice Smt. Sharvari M . Joshi. 


V 


24th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. Sheetal Koul. 


25th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. R . B . Sorekar . 


Name and Present Posting 
20 . Shri B . D . Tare , 

20th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur . 
Smt. S . J. Shinde , 
21st Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
22 . Smt. S . S . Jain , 

22nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
23 . Smt. Sharvari M . Joshi, 

23rd Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, 

Nagpur. 
24 . Smt. Sheetal Koul, 

24th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
25 . Smt. R . B . Sorekar , 

25th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur . 
26 . Shri J . D . Jadhao , 

26th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur . 
27 . Shri D . B . Gutte , 

27th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
28 . Shri G . C . Fulzalke, 

28th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 
Smt. P . C . Phatale , 
29th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur . 
30 . Shri V . S . Damare , 

30th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 


26th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri J . D . Jadhao . 


27th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri D . B . Gutte . 


28th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri G . C . Fulzalke. 


29th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Nagpur vice Smt. P . C . Phatale . 


29 . 


30th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Shri V . S . Damare . 


31st Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur vice Smt. S . L . Soyanke . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २१ - २७, २०१७/ अग्रहायण ३० - पौष ६, शके १९३९ १३ 
Name and Present Posting 

New Posting 
31. Smt. S . L . Soyanke, 

32nd Joint Civil Judge , Junior Division 
31st Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur vice Smt. Vaishali G . Karmore . 
Nagpur. 
32 . Smt. Vaishali G . Karmore , 

33rd Joint Civil Judge , Junior Division 
32nd Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class, 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur vice Smt. S . B . Ghute . 
Nagpur. 
33 . Smt. S . B . Ghute , 

34th Joint Civil Judge , Junior Division 
33rd Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
Nagpur. 
34 . Shri D . S . Kolte , 

Joint Civil Judge , Junior Division and 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Ahmednagar vice Shri M . M . Gadiya . 
Ahmednagar . 
35 . Shri S . D . Patil , 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Ahmednagar vice Shri D . S . Kolte . 
Ahmednagar. 
36 . Smt. P . P . Bharsakade (Wagh ), 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate, First Class , 

Ahmednagar vice Shri S . D . Patil. 
Ahmednagar. 
37. Smt. Sonal S . Patil, 

4th Joint Civil Judge , Junior Division 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Ahmednagar 
Ahmednagar. 

vice Smt. P . P . Bharsakade (Wagh ). 
38 . Smt. K . S . Navandar , 

5th Joint Civil Judge, Junior Division 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Ahmednagar vice Smt. Sonal S . Patil. 
Ahmednagar . 
39 . Smt. S . P . Nalage, 

6th Joint Civil Judge , Junior Division 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class, 
Judicial Magistrate , First Class , 

Ahmednagar vice Smt. K . S . Navandar . 
Ahmednagar . 
40 . Smt. P . V . Ghadge , 

7th Joint Civil Judge , Junior Division 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class, 

Ahmednagar vice Smt. S . P . Nalage . 
Ahmednagar. 
41. Smt. T . M . Deshmukh -Naik , 

8th Joint Civil Judge , Junior Division 
9th Joint Civil Judge , Junior Division and and Judicial Magistrate , First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Ahmednagar vice Smt. P . V . Ghadge . 
Ahmednagar. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २१ - २७, २०१७/ अग्रहायण ३० - पौष ६, शके १९३९ 
Name and Present Posting 

New Posting 


9th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar 
vice Smt. T . M . Deshmukh -Naik . 
10th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Ahmednagar vice Smt. K . M . Chavan . 


42 . Smt. K . M . Chavan , 

10th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 

Ahmednagar. 
43 . Smt. P . N . Dhane, 

11th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 

Ahmednagar. 
44 . Smt. S . J . Patil , 

12th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 

Ahmednagar . 
45 . Smt. J. P . Sarpate, 

13th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 

Ahmednagar . 
46 . Smt. S.D . Wadgaonkar, 

14th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar . 


11th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar vice Smt. P . N . Dhane. 


12th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Ahmednagar vice Smt. S . J. Patil. 


13th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Ahmednagar vice Smt. J. P . Sarpate . 


Bombay , 
dated the 28th July 2017 . 


PUSHPA V. GANEDIWALA , 

Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1203/2017 /3105 . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 9 
of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( 2 of 1974 ), the High Court is pleased to appoint Shri 
Sunil Shankar Gaikwad , Adhoc District Judge - 1 and Assistant Sessions Judge , Ratnagiri as an 
Additional Sessions Judge to exercise jurisdiction in a Court of Sessions with immediate effect. 


Bombay , 
dated the 22nd August 2017 . 


PUSHPA V . GANEDIWALA , 

Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर २१ - २७, २०१७/ अग्रहायण ३० - पौष ६, शके १९३९ १५ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक एमएलआय- ०९१७/ प्र.क्र . २४ / काम - ६. - डॉ . रा. मो . तुंगारे , संचालक , कै. नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था , 
मुंबई हे दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ ( मध्यान्हनंतर) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मंदार कर्णिक , 
शासनाचे उप सचिव . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१७ 

अधिसूचना 
संदर्भ . - अधिसूचना क्रमांक एमएलआय- ०९१७ / प्र. क्र . २४ / काम -६, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ 
क्रमांक एमएलआय-०९१७/ प्र.क्र .२४ / काम- ६. - उपरोक्त नमूद संदर्भाधिन समक्रमांक , दिनांक २९ सप्टेंबर २०१७ रोजीची अधिसूचना याद्वारे 
रद्द करण्यात येत आहे . 

( २) डॉ . रा. मो . तुंगारे , संचालक , कै . नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्था, मुंबई हे दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ 
( मध्यान्हनंतर) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


मंदार कर्णिक , 
शासनाचे उप सचिव . 


गृह ( परिवहन) विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७ 

अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हीडी- १०१७ /प्र.क्र . २३२ / परि -३. – श्री विलास लोहोटे, मोटार वाहन निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, औरंगाबाद हे दिनांक 
३१ जुलै २०१७ रोजी शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


द . ह . कदम , 
शासनाचे अवर सचिव . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २१ - २७, २०१७/ अग्रहायण ३० - पौष ६, शके १९३९ 

जिल्हा न्यायालय , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक म. जा .क्र . आस्था/ बी -२/ ५३०० / सन २०१७. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचे अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
नाव व पदनाम अर्जित / रजेचा कालावधी मुख्यालय सोडणेचा 
परिवर्तीत 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
रजा 

पासून ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 
( ३) 
श्री . जी . जे. श्रीसुंदर, १०४ दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७ दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१७ 
दिवाणी न्यायाधीश , दिवस 
व .स्तर, रत्नागिरी . अर्जित दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१७ 
रजा. पर्यंतची चार दिवस 

च्या सुट्ट्या 
अर्जित रजा . दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१७ 


१ 


दिनांक ९ ऑक्टोबर 
२०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १७ ऑक्टोबर 
२०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपर्यंत 
श्री . डी . एस . झंवर , 


कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 


दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ 

चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
रत्नागिरी यांचेकडे 
दिनांक १७ ऑक्टोबर 
२०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून 
दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१७ चे कार्या.वेळेपूर्वी 
पर्यंत श्री. ए. एम. सामंत , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, 
व. स्तर व अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, 
रत्नागिरी . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१७ . 


एन. व्ही . न्हावकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


